उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
बोरिवली या कार्यालयासाठी बृहन्मुंबई 
दुध परिवहन सेवा, आरे दुग्ध वसाहत 
गोरेगाव (पू) मुंबई येथील एमटीस 
डेपोच्या भाडेतत्वावर घेतलेल्या 
कार्यालयाच्या दुरुस्ती खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१९/प्र.क.१९६/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर २०१९ 


वाचा : 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एमव्हीडी-१२१८/प्र.क्र.२५५/परि-४, दि.२६.१२.२०१८ 
२) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.काईभा (४७/०९१०/न.क्र.०३/का 
१०(१)/जा.क्र.८९७०, दि.०१.०७.२०१९ 
प्रस्तावना :- 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , बोरिवली या कार्यालयासाठी बृहन्मुंबई दुध परिवहन 


सेवा, आरे दुग्ध वसाहत गोरेगाव (पृ) मुंबई येथील एमटीस SAA १२२४.८१ चौमी. इतके बांधकाम 


क्षेत्रफळ व ३३००.८५ चौमी इतकी मोकळी जागा तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्त्वावर घेण्यास संदर्भ 


क्र. १ येथील दि.२६.१२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात 


आली आहे. सदरहू जागेवरील कार्यालयाच्या दुरुस्ती खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , बोरिवळी या कार्यालयासाठी बृहन्मुंबई दुध परिवहन 


सेवा, आरे दुग्ध वसाहत गोरेगाव (पृ) मुंबई येथीळ एमटीस डेपोच्या तात्पुरत्या स्वरुपात 


भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागेवरील कार्यालयाच्या दुरुस्ती खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अंदाजपत्रकातील खर्चाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१९/प्र.क्र.१९६/परि-४, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ 


1) Sub Estimate No.1- 


Sr.No. Name of Work Amount Rs. 


1 MOW to MTS Depot At. Aarey Goregaon 19,10,090.00 
(East) Renovation of B Wing for RTO Office, 
Boriwali,Mumbai 


2 Add for 4 % for Contingencies 76,403.60 
Add for 5% for Centage Charges 95,504.50 
4 Add.for 12% for GST 2,29,210.80 
Total 23,11,208.90 
Say Rs. 23.11 Laks 
2)Sub Estimate No.2- 
Sr.No. Name of Work Amount Rs. 
1 MOW to MTS Depot At. Aarey Goregaon 20,64,447.00 


(East) Renovation of C Wing for RTO Office, 
Boriwali,Mumbai 


> Add for 4 % for Contingencies 82,577.88 
3 Add for 5% for Centage Charges 1,03,222.35 
4 Add.for 12% for GST 2,47,733.64 
Total 24,97,980.87 

Say Rs. 24.98 Laks 


3) Sub Estimate No.3- 


Sr.No. Name of Work Amount Rs. 


1 MOW to MTS Depot False Ceiling and 35,96,348.00 
Partition Work for Wing A,B,C At. Aarey 
Goregaon (East) Renovation of C Wing for 
RTO Office, Boriwali,Mumbai 


2 Add for 4 % for Contingencies 1,43,853.92 
Add for 5% for Centage Charges 1,79,817.40 

4 Add.for 12% for GST 4,31,561.76 
Total 43,51,581.08 

Say Rs. 43.51 Laks 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१९/प्र.क्र.१९६/परि-४, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८०/१९/इमा-२, 


दि.३०.०८.२०१९ अन्वये, सदर खर्च विभागाने उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून भागवावा व सदर 


अंदाजपत्रकावर उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकारी यांचे साक्षांकन आवऱयक आहे या 


अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली आहे. 


२. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधीची तरतूद स्वतंत्र्यपपणे करण्यात 
येईल. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१६१८३३२४५९२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY HANMANT 
IN: c=IN, st=Maharasht! 


D shtra, 

KA D A M D ATTAT RAY 2.5.4.20=cf316337e92d3c54da432222208093bfc6ed1d1570f0 
94663515273d0b4d27fc, postalCode=400032, street= HOME 
DEP.MANTRALAYA, MUMBAI, 

H A N M A N T serialNumber=a923979cf886d5724fbed87cd57745c3f72eba5 
7b0d277f1 1e970f0aaca99802, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=KADAM DATTATRAY HANMANT 
Date: 2019.09.16 18:44:02 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,मुंबई (पश्चिम) 
. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,बोरिवळी 
९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


